राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई व 
खंडपीठ नागपूर/औरंगाबाद, जिल्हा ग्राहक तक्रार 
निवारण आयोग या कार्यालयातील गट-ड (शिपाई 
व रखवालदार) ची एकूण ६२ पदे दि.०१.०६.२०२१ 
ते ३०.०४.२०२२ या कालावधीसाठी बाह्यस्रोतव्दारे 
उपलब्ध करुन घेणेबाबतच्या खर्चास प्रशासकीय 
मान्यता व मंजूरी देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग 
शासन शुध्दीपत्रक क्र.ग्रासंजा २०१९/प्र.क्र.१११/ग्रासं-४ 
मंत्रालय (विस्तार), मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक: १५ डिसेंबर, २०२१. 


वाचा: शासन निर्णय, अन्न, नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, क्र.ग्रासंजा २०१९/प्र.क्र.१११/ग्रासं-४, 
दि. ३ जून, २०२१ 


शासन शुध्दीपत्रक 
संदर्भाधीन शासन निर्णयातील परिशिष्ट “at” मधील अ.क्र. २५, २६ व ३१ खालीलप्रमाणे नमुद आहे:- 
अ.क्र. कार्यालयाचे नावं पदांची संख्या व ठिकाण 
शिपाई रखवालदार 
२५. । राज्य आयोगाचे नागपूर परिक्रमा खंडपीठ, नागपूर १ Lo 
२६. | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अति. नागपूर ३ १ 
३१. | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, औरंगाबाद q q 


त्याऐवजी परिशिष्ट “अ” मधील अ.क्र. 24,26 व 39 खालीलप्रमाणे वाचावे :- 


अ.क्र. | कार्यालयाचे नावं पदांची संख्या व ठिकाण 

शिपाई रखवालदार 
२५. | राज्य आयोगाचे नागपूर खंडपीठ, नागपूर १ १ 
२६. | जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण मंच, अति. नागपूर 3 ॥_ 
३१. | राज्य आयोगाचे औरंगाबाद खंडपीठ , औरंगाबाद १ १ 


शासन शुध्दीपत्रक क्रमांकः ग्रासंजा २०१९/प्र.क्र.१११/ग्रासं-४ 


२. सदर शासन शुध्दीपत्रक महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आले असून त्याचा संकेताक २०२११२१५१६४२०८२७०६ असा आहे. हे शुध्दीपत्रक डिजीटल स्वाक्षरीने 
साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 

महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


Digitally signed by Katikar Padmavati 
DN: c=IN, o=Government Of Maharashtra, ou=Food Civil Supplies And Consumer 
° e Protection Department, postalCode=400032, st=Maharashtra, 
Ka t | ka [ Pp a d mM a Va tl 25/ -0a8ad7b53d0557c046089b7688f952dd3fa64ce328691d88242bbde043cb 
a86c, 


serialNumber=ec2d6c76e02d91ee9{7 1efe012213ab98a56fdcc6bffbScesefsfafa6s2 


eb741, cn=Katikar Padmavati 
Date: 2021.12.15 16:44:13 +05'30° 


(प. न. काटीकर) 

कक्ष अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रत, 
१ प्रधान सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे वरिष्ठ स्वीय सहाय्यक 
२. महालेखापाल महाराष्ट्र -१/२, (लेखा व लेखापरिक्षा/ लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई/नागपूर 
यी अधिदान व लेखा कार्यालय, मुंबई 
४. सह सचिव, अन्न नागरी पुरवठा व ग्राहक संरक्षण विभाग, मंत्रालय यांचे स्वीय सहाय्यक 
षु. वित्तीय सछ़ागार व उप सचिव कार्यालय, मुंबई. 
& प्रबंधक (प्रशासन), राज्य ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, मुंबई 


प्रबंधक (विधी) , राज्य आयोगाची खंडपीठ, नागपूर व औरंगाबाद 
प्रबंधक, जिल्हा ग्राहक तक्रार निवारण आयोग, (सर्वी 
, जिल्हा कोषागार कार्यालय, (सर्वी 
१०. कक्ष अधिकारी (विनियम) वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११. कक्ष अधिकारी, उद्योग, उर्जा व कामगार विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
१२.  निवडनस्ती/ग्रासं -४ 


पृष्ठ २ पैकी २ 


